सन 2092-2098 या वर्षाकरिता कौशल्य 
विकास व उद्योजकता विभागास नेमून 
दिलेल्या फलनिष्पत्ती क्षेत्रांची (K.R.A) पुर्तता 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास वउद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्र.- केआरए २०११/२०१७/प्र.क्र.९५/व्यशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. १ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा :- क्र. संकिर्ण ११११/२०१७/प्र.क्र.९५/व्यशि-२ दि. ११/०५/२०१८. 


प्रस्तावना:- 

सन २०१८-२०१९ या वर्षाकरिता कौडल्य विकास व उद्योजकता विभागासाठी १० फलनिष्पत्ती 
क्षेत्रे (<.३.१.) निश्चित करण्यात आली आहेत. जेणेकरुन, विभागाने फलनिष्पत्ती क्षेत्रे (<.३.॥.) बाबत 
केलेल्या प्रगती अहवालाची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून तयार करण्यात आलेल्या 
kra.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर (Web Portal) भरता येईल. त्यानुषंगाने सन २०१८- 
२०१९ करिता कौडठाल्य विकास व उद्योजकता विभागासाठी fsa करावयाची फलनिष्पत्ती क्षेत्रे 
(<.३.५.) व त्याबाबत अधिका-यांनी करावयाची कार्यवाही याबाबत जबाबदारी fiat करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत झासनाने यापूर्वी दिनांक ११.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये K.RA. 
कळविले होते. ते आता शासन निर्णय स्वरूपात कळविण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

सन २०१८-२०१९ करिता विभागास नेमुन दिलेली १० फलनिष्पत्ती क्षेत्रे (<.).५.) संबंधितांना 
विहीत वेळेत साध्य करणे शक्य व्हावे या दृष्टीने पुढील विवरणपत्रात नमूद केलेला कालावधी निश्चित 
करण्यात आला आहे. सदर उद्दिष्टपुर्तीसाठी केलेळी कामगिरी विचारात घेऊन अधिका-यांचे वार्षिक 
कार्यमुल्यांकन करण्यात येणार आहे याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


अ.क्र विषय ठरवून कार्यावाही करणारे 
दिलेली अधिकारी 
कालमर्यादा 
HSC + 2 Vocational अभ्यासक्रमाचे व संचालक,व्यवसाय शिक्षण 
(१ | योजनेचे उन्नतीकरण. जुले २०१८ ।व प्रशिक्षण संचालनालय 
(॥॥७/७ uppgradation ) मुंबई 
व्यवसाय शिक्षण संचालनालयाच्या संचालक,व्यवसाय शिक्षण 
Q) | अखत्यारितील येणाऱ्या अभ्यासक्रमाच्या मे २०१८ | व प्रशिक्षण संचालनालय, 
नविन संस्था/ नविन तुकडीचे ऑनलाईन मुंबई 
मान्यता.(0॥॥॥७ approval ) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः केआरए २०११/२०१७/प्र.क्र.९५/व्यशि-२ 


(३) कौशल्या विद्यापीठ कायदा पारित | जुले २०१८ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
करणे.(51॥ University Act) महाराष्ट्र राज्य कौडल्य 

विकास सोसायटी , मुंबई. 

(४) ered विद्यापीठ चंद्रपूर स्थापना करणे | जुले २०१८ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
( Forest Skills Act ) महाराष्ट्र कौडाल्य विकास 

सोसायटी, मुंबई. 
विविध विभागामार्फत कौडल्य व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

(५) उद्योजकता विकास तसेच क्षमता वृध्दींगत | ऑगस्ट महाराष्ट्र कौडल्य विकास 
करण्यासाठी राबविण्यांत येणाऱ्या | २०१८ सोसायटी, मुंबई. 
योजनांचे केंद्रिकरण व एकसूत्रीकरण 
करणे. (Convergence of all skills and 
Entrepreneurship) 

(६) महाराष्ट्र स्टेट ओव्हरसीज प्लेसमेंट धोरण | जुले २०१८ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
मंजूर करणे.(070) महाराष्ट्र कौडल्य विकास 

सोसायटी, मुंबई. 

(७) इन्क्युबेशान सेंटर स्थापन करणे. जुले २०१८ । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
(Incubation Centre ) महाराष्ट्र alread विकास 

सोसायटी, मुंबई. 

(८) महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
पॉलिसी २०१८ च्या अनुषंगाने “स्टार्टअप महाराष्ट्र कौडल्य विकास 
विक” ( Startup Week ) सोसायटी, मुंबई 

(९) फंड ऑफ फंडस्‌ जुले २०१८ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
( List of Fund of Funds ) महाराष्ट्र कौडल्य विकास 

सोसायटी, मुंबई. 

(१0 | ara ch आयचा दर्जावाढ करणे. डिसेबर संचालक,व्यवसाय शिक्षण 
(Uppgrading ITI) २०१८ व प्रशिक्षण संचालनालय, 

मुंबई 
२. संबंधित अधिका-यांनी ates KRA बाबत Key Performance _ Indicators 


(KPI)/Physical/Financial Targets तयार करुन योग्य ती कार्यवाही 


अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत शासनास सादर करावा. 


३. 


करावी व त्याबाबतचा प्रगती 


या KRA. नुसार संबंधित कार्यासनांनी कामकाज करावयाचे असल्याने, त्यांनी याबाबत 


आवश्यक नोंद घेऊन, कार्यवाही करावी व शासनास (समन्वय शाखेस) अहवाल द्यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक HATH: केआरए २०११/२०१७/प्र.क्र.९५/व्यशि-२ 


सदर Beal तात्काळ प्रभावाने अंमलात येतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०८०३१६४६११५१०३ असा आहे. सदर झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Santosh Vithal Rokade 
rnment Of Maharashtra, ou=Skill Development 


. 
Santosh Vithal याया णय tisha 
x 75 1ffedbbOOSfdff34ab6ac 183 19d061483d7d35e20f744e2 
la, 
serialINumber=ecf4a9abe84c70de989c3669424c1 2b6cadcb583d500fe4 
(0 a e 89ce8727916e0bbee, cn=Santosh Vithal Rokade 


(संतोष वि. रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रतिः- 


. आयुकत, Hated विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, मुंबई. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था, मुंबई. 

. व्यवस्थापकीय संचालक अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ,मुंबई. 
. संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय,मुंबई. 

५. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळलनालय,मुंबई. 

६. सर्व कार्यासने, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग. 

७. निवडनस्ती, pice विकास व उद्योजकता विभाग,व्यशि-२. 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


